स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
शेंदूरजनाघाट नगरपरिषद, जिल्हा अमरावती. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१ शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ दि. १६/११/२०१८ 
३) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 
शेंदूरजनाघाट नगरपरिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा रू २.०६५९ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगरपरिषदेमार्फत 
सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आली होती. 
2. शेंदूरजनाघाट नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो 
प्रस्ताव दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास 
उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबी व त्यांच्या किंमतींस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. सदर 
सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा वाढीव खर्च नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी किंवा स्वनिधीतून करावा. 
४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
4. सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१३३५२७३६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ajit Sahebrao Palwe 5... 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
&) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (2) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
qo) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
११ जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अमरावती 
१२) मुख्याधिकारी, शेंदूरजनाघाट नगरपरिषद 
) 


निवडनस्ती, नवि-३४. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रुपयात) 
S.N. Item Approved | Revised Cost | Difference 
Cost 
1 2 3 | 4 | 5 
1 | Cost Estimates of Equipments and Vehicles for Primary 4013488 4013488 शि 
Waste Storage, Primary Waste C&T Door to Door 
Collection (DTDC), Street Sweeping, Secondary Waste 
Storage & Secondary Waste Transportation System 
2 | Cost Estimate For Fire Safety Works 52128 52128 10 
3 Cost Estimates for Plant & Machinery, Vehicle & 25,53,825 25,53,825 शकि 
Equipment’s 
4 Cost Estimates for Bio-mining of Old Dumped Waste 2625354 1785840 -8,39,514 
5 IEC: For C- Class Municipal Council and new 18,78, 133 17,93,859 -84,274 
Nagarapanchayats = 30 Lakh or 10% of DPR cost; 
whichever is less. 
| 6 | Electricity Arrangement, Culture & Safety Equipment’s 125994 117599 -8,395 
7 Cost Estimates For Water Supply Works 5,02,085 5,07,205 5,120 
8 Cost Estimates For Green Belt Development 2,85,384 2,96,789 11,405 
[esol Cost Estimates for Civil Works of Toilets 2,39,554 3,43,499 1,03,945 
10 | Cost Estimates for Civil Works of Dumping Yard 2,97,664 4,33,180 1,35,516 
Cost Estimates for Civil Works of Security & Operating 
11 3,69, 183 5,05,514 1,36,331 
Room 
12 | Cost Estimates For Building Block 2,16,422 4,39,987 2,23,565 
13 | Cost Estimates for Civil Works of Drainage Works 7,596,975 10,49,772 2,92,797 
14 | Cost Estimates for Civil Works of Pavement Works 8,59,446 11,79,109 3,19,663 
15 | Cost Estimates for Civil Works of Windrow Platform 7,176,629 11,25,819 3,49,190 
16 | Cost Estimates for Civil Works of Simple Landfill Site 9,82,058 13,98,287 4,16,229 
17 _| Cost Estimates for Civil Works of Vermi Pits 31,16,865 38,95,424 7,78,559 
Cost Estimates for Civil Works of Materials Recovery 
18 | #4 13,80,619 13,80,619 
Facility (MRF) Shed 
GST for Civil work @ 12 % (Item no. 
19 10,08,272 15,20,736 5,12,464 
24+3444546474849+410+114+124+144+154+17) 
Total 2,06,59,459 2,49,28,675 42,69,216 


पृष्ठ २ पैकी २ 


